राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांच्या 
प्रशिक्षण/ शिबिरांच्या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :- राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि. १७ एप्रिल, २०१५ 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२३-२४/का-५/२८९५, 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२३ 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२३ 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२३-२४/का-५ /३१७०, 
दि. १८ सप्टेंबर, २०२३ 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२३-२४/का-५ /३३४७, 
दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 

. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२३ 

७. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ८०००/१००/ 
Accts-23-28/SGF, दि. १२ ऑक्टोबर, २०२३ 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२३-२४/का-५ /३५६३, 
दि. १२ ऑक्टोबर, २०२३ 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/आरडीसी/२०२३-२४/का-५/३५९२, 
दि. १३ ऑक्टोबर, २०२३ 

१०. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/निधी मागणी/२०२३-२४/का-५/३८१९, 

दि. २७ ऑक्टोबर, 2023 


A 


Cc 
ae 


mn 


ios 


vo 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन 
१९४८-४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून 
राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा 
अधिनियम करण्यात आला आहे. राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्र सेनेचे 
प्रशिक्षण/शिबिरांमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून सदर प्रशिक्षण/ शिबिरांकरीता 
केलेल्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय छात्र सेना २२०४-००१६-२१ पुरवठा व सामग्री या 
उद्दीष्टाखालील अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी यापूर्वी रू. २.७० कोटी इतका निधी वितरीत केला आहे. या 
उद्दीष्टाखाली आणखी रू. ३.६० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३ 


२. मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, (०१) विद्यार्थ्यासाठी युवक कल्याण 
कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) (२२०४ ००१६) २१, पुरवठा व सामग्री या 
उपलेखाशीर्षामध्ये सन २०२३-२४ मध्ये रू. ९.०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी यापूर्वी 
रू. २.७० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता सदर अर्थसंकल्पीय निधीतून या 
आदेशाद्वारे सदर रूपये ३.६० कोटी निधी खालीलप्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रूपये) 
अ.क्र. प्रशिक्षण /ठिबीरे खर्चास मान्यता 
द्यावयाचा निधी 
१ | औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर येथील तीन प्रशिक्षण | ५६,३३,१३९/- 
शिबीरांकरीता आवश्यक निधी 
२ १ महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई १२,९८,७२३/- 


(AINSC-2023) 
3 | मायक्रोळाईट फ्लाईंग व एरोमाडेलींगच्या तीन प्रशिक्षण | १९,१५,९७२ /- 
शिबीरांकरीता आवश्यक निधी 
8 १ महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई व २ | ¥,82,36¢/- 
महाराष्ट्र नाविक दल, रत्नागिरी ( जहाजाची प्रतिमा बनविणे ) 


4 2 महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, रत्नागिरी १५,११,७१२/- 
रि ३८ महाराष्ट्र बटा. राष्ट्रीय छात्र सेना, सोलापूर (प्रजासत्ताक | २५,००,०००/- 
दिन) 


७ राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयाच्या विविध युनिट तर्फे सन | २,२६,९८,०८५/- 
२०२३-२४ मध्ये एकूण २७८ शिबीरांकरीता निधी वितरीत. 
एकूण 3,६०,००,०००/ 


३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयासोबतच्या वित्तीय अधिकार 

नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ (VS) नुसार प्रशासकीय 

विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यांत आलेल्या तरतुदीपेक्षा 

जास्त निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा 

अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९६३/२०२३/व्यय-५, दि. २०/१०/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 

आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए///५/.॥8१॥9/859॥॥॥॥8.9०४५.॥ या संकेत स्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०२७१८२७०४१७२१ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SHAILA BABAN 
YADAV 


(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचाळनालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३ 


४. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा)१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

६. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य ( संचालनालयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


